सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ५९ ] बुधवार , दिनांक २० डिसेंबर २०१७ : अग्रहायण २९ , शके १९३९ [किंमत ०.०० रु.] 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


खर्चाचे विवरणपत्र विहित कालावधीत दाखल न केल्याने महाराष्ट्र 
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ मधील कलम १५ ब 
अन्वये निरर्ह का घोषित करण्यात येवू नये ? अशी नोटीस देवून याबाबतचा 
खुलासा स्वतः अगर वकिलामार्फत करण्याबाबत उमेदवारांना कळविण्यात 
आले . 


वाचा : १ ) महाराष्ट्र शासन असाधारण राजपत्र , दिनांक ०७ फेब्रुवारी , 

१९९५, प्रसिद्ध दिनांक १० फेब्रुवारी, १९९५ 


२ ) महाराष्ट्र शासन यांचे राजपत्र, दिनांक १० ऑगस्ट , २०१५ . 


३ ) सर्व तहसील कार्यालय , जि . जालना यांचा अहवाल 


४ ) या कार्यालयाचे नोटीस , दिनांक २४/ ०४/ २०१७ . 


आदेश 


क्र . २०१७ साशा /जिपपंस निवडणूक - कावि - १०० - जिल्हा परिषद / 
पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ अनुषंगाने सर्व तहसील कार्यालय , 
जि . जालना यांनी जिल्हा परिषद/ पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक 
२०१७ मध्ये निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाची माहिती 
विहित कालावधीत व विहित मुदतीत सादर न केल्याबाबत अहवाल सादर 
केला आहे . 


महाराष्ट्र शासन असाधारण राजपत्र दिनांक ०७ फेब्रुवारी, १९९५ , 
प्रसिद्ध दिनांक १० फेब्रुवारी, १९९५ मध्ये नमूद तरतुदीप्रमाणे निवडणुकीच्या 
दिनांकापासून ३० दिवसाचे आत निवडणुकीचा खर्च दाखल करणे बंधनकारक 
असतानाही संबंधितांनी मुदतीत निवडणूक खर्च दाखल केलेला नाही तसेच 
त्यांनी त्यांना दिलेल्या नोटीसच्या उत्तरात खुलासा सादर केलेला नाही / 
नोटिसच्या उत्तरात खुलासा सादर केलेला असून असमाधानकारक व 
असमर्थनीय असल्याने सोबतच्या यादीमधील उमेदवार निरर्ह ठरविण्यास 
पात्र आहेत . 

सोबतच्या यादीमधील उमेदवारांनी जिल्हा परिषद निवडणूक 
विभाग/पंचायत समिती निर्वाचक गणातून निवडणूक लढविली असून विहित 
रीतीने विहित मुदतीत निवडणूक खर्चाचा हिशोब सादर केलेला नसल्यामुळे 
मी , जिल्हाधिकारी जालना मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये 
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ मधील कलम १५ ब 
अन्वये निवडणूक खर्चदाखल न केलेल्या उमेदवारांना आदेशाच्या दिनांकापासून 
पाच वर्षाच्या कालावधीकरिता जिल्हा परिषद/ पंचायत समिती सदस्य म्हणून 
राहण्यास किंवा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास सोबतच्या 
यादीमधील उमेदवारांना निरर्ह ठरविण्यात आलेले आहे . 


जालना , १८ डिसेंबर , २०१७ . 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगर परिषदा , 
प्राथमिक शिक्षण आणि स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियम याखालील 
आदेश व अधिसूचना दिनांक ०७ फेब्रुवारी, १९९५ , प्रसिद्ध दिनांक १० 
फेब्रुवारी , १९९५ अन्वये उमेदवारांनी निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यापासून 
एक महिन्याचे आत विहित नमुन्यात जोडपत्र - १ मध्ये शपथपत्रासह 
निवडणूक खर्चाचा हिशोबाचा तपशील दाखल करणे आवश्यक असून 
जिल्हा परिषद निवडणूक विभागातून /पंचायत समिती निर्वाचक गणातून 
निवडणूक लढवली असून त्यांनी मुदतीत निवडणूक खर्चाचा तपशील 
विहित मुदतीत सादर केलेला नाही असा अहवाल संबंधित निवडणूक 
निर्णय अधिकारी यांनी दिला आहे . 


शिवाजी जोंधळे , 
जिल्हाधिकारी , जालना. 


औ . भाग- १ - अ ( असा.)- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २० डिसेंबर २०१७ : अग्रहायण २९ , शके १९३९ भाग १ - अ असाधारण 
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक २०१७ विहित मुदतीत खर्चाची माहिती सादर न केल्यामुळे निरर्ह 

ठरविलेल्या उमेदवारांचा तपशील 


अ. क्र . 


तालुका 


उमेदवाराचे नाव 


जिल्हा परिषद 
निवडणूक विभागाचे 


पत्ता 

निरर्ह 
ठरविल्याचा 

दिनांक 
रा .वाढोणा पो .धावडा ता . भोकरदन ।| २७. ११ .२०१७ 


नाव 


| भोकरदन | गवळी शालीकराम नामदेव 


भोकरदन 


२७. ११. २०१७ 


०१ । ०१ - वालसावंगी 
०२ | ०१ - वालसावंगी 
०३ | ०२ - पारध बु . 
०४ | ११ - तळेगाव 


भोकरदन 


राऊत सुभाष दौलत 
सास्ते तेजराव शेनफड 
आमले जया पांडुरंग 


रा . वालसावंगी ता . भोकरदन 
रा . पिंपळगाव रेणूकाई ता . भोकरदन 
रा . पिंपळगाव सुतार ता . भोकरदन 


| २७. ११. २०१७ 


| २७ .११ .२०१७ 


२२ - वाघुळ जहागीर 


जालना । निकाळजे मुकुलकुमार साळुबा | रा .मु . पो .तांदुळवाडी ता .जि . जालना 


२७.११. २०१७ 


०६ | २२ - वाघुळ जहागीर | जालना । बावणे भागवत किसन 


रा. मु .घाणेवाडी पो पिरपिंपळगाव 


२७. ११ . २०१७ 


जि . जालना 


रा . देवमुर्ती 


२७. ११. २०१७ 


०७ | २२ - वाघुळ जहागीर || जालना । सय्यद खलील कय्युम 
०८ २३ - पिरकल्याण जालना कदम उषा विजय 


रा . देवमुर्ती नाव्हारोड ता .जालना 


२७. ११ . २०१७ 


रा . निधोना आंबेडकरवाडी ता . जालना 


२७ .११. २०१७ 


१० 


रा . मु . पो .चितळीपुतळी ता . जालना । 


२७. ११ . २०१७ 


रा . नेर ता . जि . जालना 


२७ .११. २०१७ 


रा . गोलापांगरी ता . जि . जालना 


२७. ११. २०१७ 


२७. ११. २०१७ 


२३ - पिरकल्याण जालना । चित्तेकर पंचशिला अनिल 
२६ - नेर 

जालना अंभोरे बाबुराव केशवराव 
११ | २६ - नेर 

जालना सुक्रे कचरू त्रिंबकराव 
२९ - रेवगाव 

जालना खरात विक्रम तुकाराम 
१३ | १७ - दाभाडी बदनापूर | तांबे पुजाबाई प्रभाकर 
१४ | १९ - गेवराई बाजार | बदनापूर | दाभाडे मुकुंदा शेषराव 
१५ | १९ - गेवराई बाजार बदनापूर बारबैले ज्ञानेश्वर रावसाहेब 

१९ - गेवराई बाजार बदनापूर सिनगारे सुरेश सखाराम 
१७ | २१ - रोषणगाव बदनापूर । चौधरी मंगल राजेंद्र 
१८ | २१ - रोषणगाव बदनापूर शेख आमरिन अकबर 


२७. ११. २०१७ 


रा. मु. डावरगाव ता . बदनापूर 
रा .मु . पो .कंडारी बु. ता .बदनापूर 
रा .मु. पो. गेवराई बाजार ता .बदनापूर । 
रा. मु. पो .कंडारी ता . बदनापूर 


२७. ११. २०१७ 


२७ . ११ . २०१७ 


| रा . मु . बाजार वाहेगाव ता . बदनापूर 


| २७. ११. २०१७ 


२७. ११. २०१७ 


रा .मु. पो .वाकुळणी ता .बदनापूर 
जि . जालना 


१९ | ३२ - खोराडसावंगी | मंठा 


रेखा रमेश जाधव 


२७. ११. २०१७ 


रा .मु . उमरखेडा ता . मंठा 
रा . ढोकसाळ ता . मंठा 


विठ्ठल सुर्यभान मगर 


२७ .११. २०१७ 


३३ - जयपूर 

मंठा 
२१ । ३४ - पांगरी गोसावी | मंठा 


वर्षाविजय खरात 


| रा . पांगरी गोसावी ता . मंठा 


२७.११. २०१७ 


४२ - राणी उंचेगाव 


| घनसावंगी | भुतेकर ज्योती विजय 


रा . शिंदे वडगाव ता . घनसावंगी 


२७.११. २०१७ 


४९ - पारनेर 


प्रदीप ज्ञानेश्वर शिंदे 


रा. मु. पो . पारनेर ता . अंबड 


२७. ११. २०१७ 


अंबड 
अंबड 


२४ । 


५५ - शहागड 


पटेकर गणपत सुर्यभान 


२७. ११. २०१७ 


| रा .मु . पो . महाकाळा ता . अंबड 

रा .मु . पो . साष्टपिंपळगाव ता . अंबड 


२५ | ५४ - साष्टपिंपळगाव 


वाघमारे सुभद्राबाई भिमराव 


| २७.११.२०१७ 


जालना , १८ डिसेंबर , २०१७ . 


(शिवाजी जोधंळे ) 
जिल्हाधिकारी , जालना 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २० डिसेंबर २०१७ : अग्रहायण २९ , शके १९३९ 
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक २०१७ विहित मुदतीत खर्चाची माहिती सादर न केल्यामुळे निरर्ह 

ठरविलेल्या उमेदवारांचा तपशील 


अ . क्र . 


तालुका 


उमेदवाराचे नाव 


पत्ता 


पंचायत समिती 
निर्वाचक गणाचे 

नाव 


निरर्ह 
ठरविल्याचा 
दिनांक 


०१ । ०१ - धावडा 


भोकरदन | 


देवकर दिनेश विठ्ठल 


२७ .११. २०१७ 


रा . धावडा ता . भोकरदन 
रा . मोहळाई ता . भोकरदन 


०२ 


भोकरदन 


शिंदे विजया दादाराव 


२७.११. २०१७ 


०८ - वरूड बु . 
| ०९ - कठोरा बाजार 


०३ 


भोकरदन 


भवर विश्वनाथ लक्ष्मण 


रा . वाकडी ता . भोकरदन 


२७.११. २०१७ 


०४ | ०९ - कठोरा बाजार | भोकरदन 


वरपे रमेश उत्तमराव 


रा . कठोरा बाजार ता . भोकरदन 


२७.११. २०१७ 


०५ | 


१० - आव्हाणा 


भोकरदन 


गावंडे पंखाबाई काशिनाथ 


| रा . आव्हाणा ता . भोकरदन 


२७.११. २०१७ 


०६ | ११ - भायडी 


भोकरदन । 


गावंडे देवराव वामन 


रा . कोळेगाव पो . वालासा 


२७ . ११. २०१७ 


ता . भोकरदन 


रा . खंडाळा ता . भोकरदन 


२७.११. २०१७ 


०७ | १५ - हसनाबाद | भोकरदन | साबळे गजानन कडुबा 
०८ | १६ - सिरसगाव वाघुळ | भोकरदन घोलप गीता ज्ञानेश्वर 


रा . देऊळगाव ताड ता . भोकरदन 


२७. ११. २०१७ 


भोकरदन 


काळे चंद्रकला रामदास 


| रा . पळसखेडा ठो . ता . भोकरदन 


२७ . ११. २०१७ 


जाफ्राबाद 


२७ .११. २०१७ 


०९ | २० - राजूर 
१० || २८ - टेंभूर्णी 

| ३१ - अकोला देव 
१२ | ३२ - देवळेगव्हाण 


जाफ्राबाद 


२७. ११. २०१७ 


जाफ्राबाद 


गोफणे अनिता भास्कर रा . मु .टेंभूर्णी ता . जाफ्राबाद 
राठोड सुभाष गुलाबराव रा.मु . अकोला देव ता . जाफ्राबाद 
जाधव बेबीनंदा बाबुराव रा.मु .पो . डोनगाव ता . जाफ्राबाद 
पवार समिद्राबाई कौतीकराव । | रा. असरखेडा ता . बदनापूर 
कान्हेरे दादाराव त्रिंबक रा . गेवराई बाजार ता . बदनापूर 


२७.११.२०१७ 


१३ | ३६ - बावणेपांगरी 


बदनापूर 


२७ .११. २०१७ 


१४ | ३८ - गेवराई बाजार 


२८ 


पराइ बाजार | बदनापर 


२७.११. २०१७ 


१५ | ३९ - शेलगाव 


बदनापूर 


गाडेकर मयुर रामभाऊ 


रा .मु . पो . शेलगाव ता . बदनापूर 


| २७. ११.२०१७ 


| ४४ - गोंदेगाव 


जालना 


बनसोडे कृष्णा काशिनाथ 


रा .मु . पो .पिरपिंपळगाव ता . जालना 


| २७.११ .२०१७ 


१७ | ४५ - कडवंची 


जालना 


झारे गणपत उर्फ गणेश 


| रा .मु .कडवंची पो . नाव्हा ता . जालना | २७.११. २०१७ 


सखाराम 


१८ । ४५ - कडवंची 

जालना 
१९ | ४८ - मानेगाव खालासा जालना । 


क्षिरसागर देविदास रामराव || रा.मु .कडवंची पो . नाव्हा ता . जालना | २७.११.२०१७ 
पवार धनसिंग भागु | रा. मु . पो .मानेगाव खालसा ता . जालना | २७.११. २०१७ 


२० । ४८ - मानेगाव खालसा | जालना 


पोकळे मुरलीधर नानाभाऊ 


| रा . मु. साळेगाव नेर पो . मानेगाव 


२७ .११. २०१७ 


ता . जालना 


२१ । ४८ - मानेगाव खालसा | जालना 


राठोड बाबु सेवा 


रा. मु . साळेगाव नेर पो . मानेगाव 


२७.११. २०१७ 


ता . जालना 


२२ । 


जालना 


ढाकणे ज्ञानेश्वर सखाराम 


| रा. मौ . सोनदेव पो . सेवली ता . जालना | २७.११.२०१७ 


४९ - पाश्रुड 
५० - सेवली 


जालना 


निकाळजे संगिता देविदास 


| रा .मु .पळसखेडा पो .बोरगाव ता .जालना | २७.११. २०१७ 


२४ । ५६ - इंदेवाडी 


जालना 


उगले कावेरी ज्ञानेश्वर 


२७.११. २०१७ 


| रा.मु. रोहणवाडी ता . जालना 
रा .मु . रोहणवाडी ता . जालना 


२५ । ५६ - इंदेवाडी 


जालना 


मैंद सुमन गंगाराम 


२७.११. २०१७ 


प 


२७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २० डिसेंबर २०१७ : अग्रहायण २९ , शके १९३९ भाग १ - अ असाधारण 
२६ । ५८ - रेवगाव | जालना | पाखरे विद्या किशोर रा. मु. पो . रेवगाव ता . जि . जालना २७.११. २०१७ 

| ५८ - रेवगाव जालना | भिंगारी पंचशिला राहूल | रा .मु. दुधनाकाळेगाव ता .जि . जालना २७. ११. २०१७ 
२८ । ५९ - भाटेपुरी जालना | कचरे सचिन त्रिंबक मु .कचरेवाडी पो .पाचनवडगाव ता . जालना | २७. ११ .२०१७ 
| २९ । ५९ - भाटेपुरी | जालना | सुलताने अंकुश बाबासाहेब | रा. मु. पाचनवडगाव ता . जालना 

२७. ११ . २०१७ 
३० | ६२ - दहिफळ खंदारे । मंठा ब्रम्हानंद भगवान पारधे रा .दहिफळ खंदारे ता . मंठा 

२७.११. २०१७ 
६२ - दहिफळ खंदारे | मंठा | शांताबाई तुकाराम सदावर्ते । 
शांताबाई तुकाराम सदावर्ते | रा . दहिफळ खंदारे ता . मंठा 

२७.११. २०१७ 
३२ | ६३ - खोराडसावंगी । मंठा नंदाबाई रुस्तुम खरात रा . खोराडसावंगी ता . मंठा 

२७. ११. २०१७ 
३३ । ६५ - जयपूर 

मंठा सुमन शिवाजी दरेकर रा .वझर सरकटे ता . मंठा 

२७.११. २०१७ 
३४ | ६६ - देवगाव खवणे | मंठा । हरिभाऊ रामभाऊ देशमुख | रा . ढोकसाळ ता . मंठा 

२७ . ११ . २०१७ 
३५ ६८ - आकणी मंठा । दशरथ तुकाराम खनके रा . आकणी ता . मंठा 

२७.११. २०१७ 
३६ / ६९ - पाटोदा मंठा | सुरेश वामनराव बोराडे रा . पाटोदा ता . मंठा 

२७ .११. २०१७ 
३७ । ७८ - आष्टी परतूर | ढेपे अजय दत्तात्रय 

रा . आष्टी ता . परतूर 

२७. ११. २०१७ 
३८ । ८३ - पानेवाडी घनसावंगी | हिंगुर्डेजिजाबाई हरिओम रा . पानेवाडी ता . परतूर 

२७. ११. २०१७ 
८६ - गुरुपिंप्री घनसावंगी | गोरे सोनाली लक्ष्मण रा . अवलगाव ता . घनसावंगी 

२७.११. २०१७ 
८६ - गुरुपिंप्री घनसावंगी | मिसाळ पद्माबाई नाना रा . गुरुपिंप्री ता . घनसावंगी 

२७. ११. २०१७ 
४१ ८७ - म . चिंचोली घनसावंगी | कोळे जिजाबाई भागुजी | रा . बोरगाव ता . घनसावंगी 

२७ . ११ . २०१७ 
४२ ८७ - म . चिंचोली घनसावंगी | पाळीकराव कांताबाई इंदरराव | रा. मच्छिंद्रनाथचिंचोली ता . घनसावंगी २७. ११. २०१७ 
४३ | ८८ - साकळगाव घनसावंगी | घुगे लक्ष्मण बन्सी | रा. देविदहेगाव ता . घनसावंगी २७. ११ .२०१७ 
४४ । ८८ - साकळगाव | घनसावंगी | वायसे गजानन केशव रा . मच्छिंद्रनाथ चिंचोली ता . घनसावंगी । २७ .११. २०१७ 
४५ | ९५ - आंतरवाली टेंभी | घनसावंगी | पांढरे जिजाबाई तात्याराव रा . कोठी ता . घनसावंगी 

२७.११. २०१७ 
४६ | ९६ - राजाटाकळी 

| घनसावंगी 

| खरात भानुदास खोबराजी रा . राजाटाकळी ता . घनसावंगी २७. ११. २०१७ 
४७ | ९६ - राजाटाकळी | घनसावंगी | ससाने भाऊसाहेब किसन रा . उक्कडगाव ता . घनसावंगी 

२७. ११. २०१७ 
४८ ९९ - हस्तपोखरी अंबड जाधव गोविंद अण्णा रा .मु . पो . हस्तपोखरी ता . अंबड 

२७. ११ . २०१७ 
४९ १०१ - जामखेड अंबड | तार्डे सविता प्रमोद 

रा. मु . पो . जामखेड ता . अंबड 

२७ . ११. २०१७ 
१०२ - चिंचखेड अबड पोखरकर अंजली उध्दव रा . मठ जळगाव ता . अंबड 

२७.११. २०१७ 
१०४ - ताडहादगाव अंबड नाटकर सरस्वती अशोक रा. मु . पो . ताडहादगाव ता . अंबड 

२७.११. २०१७ 
५२ १०५ - धाकलगाव अंबड नाझरकर जयश्री शिवाजी | रा.मु . पो .धाकलगाव ता . अंबड 

२७.११. २०१७ 
५३ १०५ - धाकलगाव अंबड बामणे अर्चना शिवाजी रा. मु . पो . धाकलगाव ता . अंबड 

२७.११. २०१७ 
१०५ - धाकलगाव अंबड | शिंदे कविता शरद 

रा. मु. पो . सुखापुरी ता . अंबड 

२७ .११. २०१७ 
५५ । १०६ - वडीगोद्री अंबड | अदलिंगे डिगांबर विक्रम रा. मु. पो . अंतरवाली सराटी ता . अंबड || २७.११. २०१७ 

१०६ - वडीगोद्री अंबड गाडगे शारदा आनंदराव रा .मु . पो . अंतरवाली सराटी ता . जालना | २७. ११ . २०१७ 
५७ । १०७ - दुनगाव अंबड शेख रफिया सालार रा. मु . पो . नालेवाडी ता . अंबड 

२७ . ११ . २०१७ 
५८ | १०८ - साष्टपिंपळगाव अंबड | बर्वेविष्णु रामदास | रा . मु. पो . दहयाळा ता . अंबड 

२७ .११ . २०१७ 
५९ | १०९ - महाकाळा | अंबड कव्हळे सिमा शैलेश रा .मु . पो . महाकाळा ता . अंबड 

२७. ११. २०१७ 
६० । ११२ - चुंगर्ड हदगाव 

अंबड 

| जोडणार शकुंतला सुभाष | रा .मु. पो . घुगर्ड हदगाव ता . अंबड २७. ११. २०१७ 
६१ । ११० - शहागड सय्यद शहना तारेख अली | रा. मु. पो .वाळकेश्वर ता . अंबड 

२७. ११. २०१७ 
६२ । १०७ - दुनगाव अंबड जायभाये वर्षा विष्णु 

रा .मु . पो . दुनगाव ता . अंबड 

२७ .११. २०१७ 


शा 


५० । 


५१ 


वाट 


। 


५६ । 


अंबड 


(शिवाजी जोधंळे ) 
जिल्हाधिकारी , जालना. 


जालना , १८ डिसेंबर , २०१७ . 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


